जालना जिल्ह्यातील भोकरदन येथीळ ३० 
खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयाचे ५० खाटांच्या 
उपजिल्हा रुग्णालयात श्रेणीवर्धन करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः श्रेणीवर्धन-२०१६/ प्र.क्र.६७/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
तारीख: १७ जुलै, २०१९. 


वाचा :- आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः संआसे/कक्ष-३/टे-३/श्रेणी- 
२१०/श्रेणीवर्धन/भोकरदन/८०८८-९१/२०१६, दि.२७.०५.२०१६. 


प्रस्तावना :- 


जालना जिल्ह्यातील भोकरदन येथील ३० खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयाचे ५० खाटांच्या 
उपजिल्हा रुग्णालयात श्रेणीवर्धन करण्याबाबतचा संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय यांचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
जालना जिल्ह्यातील भोकरदन येथील ३० खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयाचे ५० खाटांच्या 
उपजिल्हा रुग्णालयात श्रेणीवर्धन करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर उपजिल्हा रुग्णालयासाठी विहित पध्दतीने जागा अधिग्रहीत करुन सदर जागेवर 
उपजिल्हा रुग्णालयासाठी बांधकाम व पदनिर्मिती करणे याबाबत स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येईल. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७१०१५३६०९६९१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pradip M Balkavd 


it Of Mahi ht 
Public Health Department, 
fa | postalCode=400032, st=Mah. ht 
2.5.4.20=8db6aab3 1 faca2fla89698a28c947 
03436c07cda664672d20607766dc59d345b 


Balkavdle issssssszessou 
UW. Al. बलकवडे 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महालेखापाल (लेखापरिक्ष/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/ २, मुंबई/नागपूर 


शासन निर्णय क्रमांकः उपकेंद्र-२०१९/ प्र.क्र.१४१/ आरोग्य-४ 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. राज्यमंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कूटूंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई. 

५. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, आरोग्य भवन, मुंबई. 

६. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 

७. उपसंचालक, आरोग्य सेवा (राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

८. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 

९. सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( अर्थ व प्रशासन), पुणे. 

१०.उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळ, औरंगाबाद. 

११.जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, जालना. 

१२.जिल्हा शल्य चिकित्सक, जालना. 

१३.जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जालना. 

१४.जिल्हा कोषागार अधिकारी, जालना. 

१५.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जालना. 

१६.कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 

१७.निवडनस्ती ( आरोग्य-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


